चौरस आहारगृह योजना..... 
अस्थायी पदाना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१९/प्र.क्र.५६/(२)मंउका, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०१९ 


वाचा : १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. (उपाहारगृहे), क्रमांक:-आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०६/(१मंउका, 
दि.०६.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१. ०२.२०१९. 


शासन निर्णय 

संदर्भाधिन दि.०६.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील चौरस आहारगृहाच्या आस्थापनेवरील ७ अस्थायी पदे दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. आता वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार सदरहू ७ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मा पदनाम पदांची संख्या वेतनश्रेणी 
| ae , 2. 3. ४. 
गट-ड मधील पद 

|. १. आचारी २ ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १७०० 

२. । सहाय्यक आचारी २ ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १४०० 

३. । वाढपी ३ ४४४०-७४४० ग्रे.वे . Woo 

एकूण पदे ७ 
२. वरील पदांचा वेतन व भत्ते यावरील खर्च “ मागणी क्रमांक :अ-४/साप्रवि/२०७५-संकीर्ण 


सर्वसाधारण सेवा-(१०८)-उपाहार भांडार विभाग-(००) (०२)-चौरस आहारगृह योजना (२०७५०१४२) ०१- 
वेतन व भत्ते” या शिर्षाखाळील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.५६/(२)मंउका, 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०३१९१८०७२६६३०७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


. 
| mM t | a Z Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3 
146314d51ec0e87d0a6, 


Mushtaque KaZi 5 4 वाहन 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव (उपाहारगृहे) 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत:- 


१) महालेखापाल - १, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, 
२)महालेखापाल -१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
3) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
४) वित्त्त विभाग, व्यय-४/, अर्थसं-१९, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


५) देयक लेखापाल, चौरस आहारगृह, मंत्रालय , 
६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


